सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना), 
भाषा संचालनालय, मुंबई या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार सोपविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : भाअका-२०१७/प्र.क्र.५७/आस्था-२ 
८ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ मे, २०१८ 


संदर्भ : 9) वित्त विभाग, शा.नि., क्र. वेतन १३११/प्र.क्र.१७/सेवा-३, दि.२७.१२.२०११ 
२) या विभागाचे पत्र क्र. भाअका-२०१७/प्र.क्र.५७/आस्था-२, दि. २४.०७.२०१७ 
३) भाषा संचालनालयाचा कार्यालयीन आदेशा क्र. रापअ(नियुक्‍ती)२०१८/प्र.क्र.७/ 
१८०/चौदा, दि. २५.०१.२०१८. 
४) भाषा संचालनालयाचे पत्र क्र. रापअ(नियुक्‍ती)२०१८/प्र.क्र.२७/४४/चौदा, 
दि.०६.०३.२०१८ 


शासन आदेश 


भाषा संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळील सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व 


आस्थापना) हे पद दि. ३१.०७.२०१४ पासून रिक्‍त आहे. या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार वेळोवेळी 


अन्य अधिका-यांकडे सोपविण्यात आला आहे. संदर्भ २ अन्वये या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 


०१.०८.२०१७ ते दि. ३१.०१.२०१८ या कालावधीसाठी पुढे सुरु ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात 


आली आहे. संदर्भ ३ अन्वये सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दि. २५.०१.२०१८ पासून श्रीमती 


म.अ.सोनावणे, अधीक्षक यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. 


संदर्भ ४ मधील भाषा संचालनालयाच्या पत्रास अनुसरुन दि. ०१.०३.२०१८ पासून पुढे दि. 


३१.०८.२०१८ पर्यंत सदर सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना) या पदाचा अतिरिक्‍त 


कार्यभार पुढे सुरु ठेवण्यास या आदेशाद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर अतिरिक्त कार्यभारास वित्त विभागाने अखेरचा पर्याय म्हणून मुदतवाढ दिली असून 


सदर मुदतीत ज्येष्ठतासूची / निवडसूची विषयक कामे त्वरित निकाली काढून सहायक भाषा 


संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना) या पदावरील पदोन्नती संदर्भात कार्यवाही लवकरात लवकर 


निकाली काढण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात. 


शासन आदेश क्रमांकः भाअका-२०१७/प्र.क्र.५७/आस्था-२ 


ही मंजूरी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३६४/२०१८, 


दि. ११.०४.२०१८ व वित्त विभागाच्या क्र. २०७/२०१८, दि. १०.०५.२०१८ अन्वये मिळालेल्या 


मान्यतेनुसार देण्यात येत आहे. 


सदर शासन AST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा सांकेतांक २०१८० ५१८१६३८२१४८३३ असा आहे. हा शासन 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by M. P. Kudtarkar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
e e ou=Marathi Bhasha, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=52bcc5e18003505c69802475fe37220a367 


93468 1b77434d33db31221536f5f, cn=M. P. 
U a [| a if Kudtarkar 


(A. प. कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
) सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
४) सर्व कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
) 
) 
) 


संचालक, भाषा संचालनालय, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई ४०० ०५१. 
श्रीमती म.अ.सोनावणे, अधीक्षक, भाषा संचालनालय, मुंबई. 
निवड नस्ती /आस्था -२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


